उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी गट अ यांची २०४ व गट ब 
यांची ८ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३ /प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - अपदे- २०२३/प्र.क्र.१४०/आरोग्य-३, 
दिनांक- 09.08.2022. 
२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संसआसे/उसआसे नाशिक/ अस्थायी 
पदे २०४/कक्ष ५२ ब/न.क्र.५९२/४९१३-१५/२०२३, दिनांक- 39.03.2023. 
३) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संसआसे/उसआसे नाशिक/ अस्थायी 
पदे ५/कक्ष ५२ ब/न.क्र.५९०/४९१८-२०/२०२३, दिनांक- 39.03.2023. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक,आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक 


यांच्या अधिपत्याखालील नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदूरबार व अहमदनगर या ५ जिल्हयातील जिल्हा 


परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या एकूण २०४ अस्थायी पदांना 


व गट बच्या एकूण ८ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 


आली होती.सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने अनु.क्र.०२ व ०३ अन्वये आयुक्तालय कार्यालय, पुणे 


यांच्याकडून अस्थायी पदांना पुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


२. आता या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 


नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदूरबार व अहमदनगर या ५ जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक 


आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (वेतनश्रेणी एस-२०, ५६१००-१७७५००) च्या एकूण ow 


अस्थायी पदांना व “परिशिष्ट-ब” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकारी गट-ब (वेतनश्रेणी 


एस-१५, ४१८००-१३२३०० )च्या एकूण ८ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२३- 


२०२४ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१ मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
०१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१) 


२) मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
००१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ५०४१) 


३) मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
००१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ३५१) 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 


०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभागाच्या दि.०८.०२.२०२३ च्या झासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते 


दि.३१.०८.२०२३ मुदतवाढीस मान्यता देण्या आळी असली तरी, दरम्यानच्या काळात सुधारीत 


आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकिय विभागांनी दक्षता 


घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केळे आहे. तसेच संदर्भ क्र.०४ अन्वये वित्त विभागाच्या 


अर्धशासकिय पत्रानुसार अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली असून 


त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरीता सुधारीत 


आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार तपासून व त्यानुसार 


कार्यवाही करुन वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही 


करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत 


आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता मुदतवाढ दिली जाणार नाही, याबाबतची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२०२०२७२७०४१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ATR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4bef9 
2b6886b147679a5af5a494e268689ab8d6 
96dd, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA 1F400D866EA3432 


AT R A M errant cam 
(अशोक आत्रामी 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई.. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक/धुळे/ जळगांव/नंदूरबार/अहमदनगर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/धुळे/ जळगांव/नंदूरबार/अहमदनगर. 
९. 


वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३, 
दिनांक - २७ एप्रिळ,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


आरोग्य संस्थाची । अस्थायी 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


२० । ब्राम्हणगांव P 2a | ५५ | शिंदे (ता.नाशिक) fe | 


२१ | सावरगांव शिंजी ५६ | पिपरखेड (ता.नांदगाव) zm 
ओझर कनाशी (ता.कळवण) 


र 
ai 
mE: 

र Paya 
ae 
ae 
<a 
Ta [a ae ery [a 
eee [ee frente [a 
a [fa fe 


गळ खंडकमाळेगांव 
$ ‘ ता.निफाड) 
एकूण U 
जतो व एकूण नाशिक जिल्ह्यातील र 
अस्थायी पदे 
1 लका 


म्हसदी 


किक र 
a) 


७ ।दुसाणे [| १७ | aRTST- 9 


साक्री (कळंभिर) Lea | 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


८ । विखरण ne १८ ।वाडी- बु.-१ al 
९ | जेताणे धामणे -१ 
कहो एकुण धुळे जिल्ह्यातील 
अस्थायी पदे 
जिल्हा - नंदुरबार 


ae १... ७ |पुणणोतमतारार १. 
४ |आडगांव | १ | १८ |गोपाळपुर | १_ 
RPE ae ' 
6 |srrrr | tf ee eet 
pa | २ fer 
c दातात, ॥७ ० |. वाती. ५ 
pa |e jeer 
SS राणीपुर प्रा.आ.केंद्र 


२४ «| व साथरोग 
ae ब्रिटीज्ञ अंकुझञविहीर हिं व साथरोग वैदयकिय 


अधिकारी १पद 


एकूण नंदुरबार 
१२ ।गताडी 


काळा 
४ [eran | 
[किक fe ळा 


कासोडा - १ शिरसोडा - १ |. a= 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


४ | रिंगणगांव- १ En २२ ।तामसवाडी-१ Te | 

५ | तळई-१ ae | २३ «| ऐनपूर-१ zz 
6. ६. गिणती) ee 
[I ee = | 
ae ace ee ae 
ec eee ee वाचलात... 


वाकडी - 9 2 किनगांव - १ 


a fame fs fe [ome | 
ee १ 
ररक क्व्किर १ 
[क [स्क्द्त [| 
ae [ae 


a एकुण जळगांव 
जिल्ह्यातील अस्थायी पदे 


वरखेडी - १ 


जिल्हा 
"scree | 
| 9 |कुकाणा | १ खरवंडीकासार १६ .,| 
चिड २७ | Set, ता. संगमनेर - १ पदे ee .. 
Taf fae me 
| a | २९ a 
१ कोळगाव. a a “-___॥" १ 
६ |पढेगांव) | १ | ३१ ae 
७ i | १ |_३२ Es 


८ राठिन 


भातकुडगांव ता. शेवगांव १ 
पदे 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


पिंपळगांव टपपा, ता. 
पाथर्डी १ पदे 
बेलापूर ३५ | खडकवाडी - १ (१पदे) शि 
Ea ar 2 खळीत... ee 
p38 | ef शारणगोवत ता जामखेड. | a | 
ee 
ee Tae eer ____ | १: 
१५ ८३ ee a 8 
i |. अ. 
Paes 0... 
EE ae 0. 
a a ee 
|.) Pee ees. S| 
EES ee 
ee 
[et ee eerie | 
"९. i 


एकुण अहमदनगर जिल्हातील अस्थायी 


चासनळी 38 


उपसंचालक नाशिक 
मंडळातील जिल्हा 


परिषदेतील एकुण अस्थायी 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-ब 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३, 
दिनांक - २७ एप्रिल,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र आरोग्य संस्थाची नावे अस्थायी पदे 

Eq जिल्हा - नाशिक 

za कपालेश्वर 1 १ | 

२ अंबोली 1 १ 

३ | अंजनेरी ता.त्र्यंबकेश्‍वर | a 

४ | उबरगव्हाण ता.कळवण Fa 
एकूण नाशिक जिल्ह्यातील अस्थायी पदे ४ 

२ 'जिल्हा-धुळे 

| a | वकवाड 1 १ 
एकुण धुळे जिल्ह्यातील अस्थायी पदे 1 १ | 

३ जिल्हा - नंदुरबार 

1 १_| लाहानशाहादा ता.नंदुरबार 1 १ | 

२ | पुरुषोत्तम नगर ता.शहादा 1 १ | 

३ ।राणीपूर ता.शहादा fs | | 
एकूण नंदुरबार जिल्ह्यातील अस्थायी पदे ३ 
उपसंचालक नाशिक मंडळ एकुण अस्थायी पदे ८ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


